Reg.No. NPCITY /236/2018-20 . 


MAIN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ५७]] 


सोमवार , डिसेंबर १६ , २०१९ / अग्रहायण २५ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रूपये १८-०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


- 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ.क्र . १७८ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
वाचा :-( १) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ / मनपा -२०१९/ प्र.क्र .० ९ / का .-०५ , दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ . 

आदेश 
क्रमांक -१०१ ९- जा -नि.वि -२०१९. 

नागपूर महानगरपालिकेच्या पोट निवडणूक जानेवारी , २०२० साठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १९ ४९ व राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या तरतुदींचा तसेच राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -मनपा -२०१९-प्र.क्र .०९- का .५ , 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ च्या निर्देशानुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अभिजीत बांगर , भा . प्र . से ., आयुक्त , 
महानगरपालिका, नागपूर , नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १२ (ड) मधून १ सदस्याचा पोट निवडणूक विषयक कार्यक्रम खालीलप्रमाणे 
जाहीर करीत आहे व या संबंधात याद्वारे पुढीलप्रमाणे नेमणुका करीत आहे . 
१. स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या निर्वाचन अधिका-याचे तसेच स्तंभ ( ६) मध्ये सहाय्यक निर्वाचन अधिका-याचे नाव [स्तंभ 

( ३ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रभागासमोर निर्दिष्ट करण्यात आलेले प्रभाग क्रमांक , ज्याचा यापुढे “ प्रभागासमोरील " असा उल्लेख 

करण्यात आला आहे.] [स्तंभ (४) मध्ये निवडून द्यावयाच्या जागांच्या प्रकाराचा उल्लेख केला आहे .] 
२. स्तंभ ( ७) मध्ये (प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ नामनिर्देशनपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या 

वेबसाईटवर भरण्याकरिता उपलब्ध असण्याचा कालावधी असेल . 
३. स्तंभ (८ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्याचा कालावधी असेल . 
४. स्तंभ ( ९) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली जागा ही नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची जागा असेल . 
५. स्तंभ ( १० ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही नामनिर्देशनपत्रे छाननी करण्याची तारीख व वेळ असेल . 
६. स्तंभ ( ११ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट केलेली तारीख विधीग्राह्य रीतीने नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करावयाची तारीख 

असेल . 
७. स्तंभ ( १२) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही उमेदवारी मागे घेण्याची अखेरची तारीख असेल . 

स्तंभ ( १३) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक व वेळ असेल . 
९ . स्तंभ (१४ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख ही निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करावयाची तारीख असेल . 
१०. स्तंभ ( १५ ) मध्ये ( प्रभागासमोर) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख किंवा तारखा आणि वेळ या मतदान ज्या तारखांना आणि ज्या 

वेळात घ्यावयाचे असेल ती तारीख/ त्या तारखा व वेळ असेल/ असतील. 
११. स्तंभ (१६ ) मध्ये ( प्रभागासमोर ) विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली तारीख व वेळ ही मतमोजणीची तारीख व वेळ असेल . 
ना .- एक - अ -१ ( १७३३ ). 

( १ ) 


८ . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १६ , २०१९ / अग्रहायण २५ , शके १९ ४१ 


अ.क्र . झोन क्रमांक 


निवडून द्यावयाच्या जागांचा 


महानगर 
पालिकेचा 


व नाव 


प्रकार 


प्रभाग 
क्रमांक 


अनु 
निवडणूक सहा . निवडणूक निर्णय नामनिर्देशनपत्र नामनिर्देशनपत्रे 

निर्णय अधिकारी यांचे नाव व राज्य स्विकारण्याचा 
अधिकारी यांचे पदनाम 

निवडणूक कालावधी 
नाव व पदनाम 

आयोगाने 
निश्चित 
केलेल्या 
वेबसाईटवर 
भरण्याकरिता 


उपलब्ध 


असण्याचा 
कालावधी 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७) 


( ८ ) 


१ 


धरमपेठ 


१२ 


१२ - ड सर्वसाधारण 


झोन क्र . २ 


श्री . निर्भय जैन श्री . प्रकाश वराडे 
उपायुक्त 

सहा. आयुक्त , 
म.न.पा. 

म.न.पा. नागपूर 
नागपूर 


म.न.पा. 


१६-१२-२०१९ १६-१२-२०१९ 

सोमवार ) ( सोमवार ) ते 
सकाळी ११.०० २३-१२-२०१९ 

ते दिनांक ( सोमवार ) 
२३-१२-२०१९ ( सकाळी ११.०० 

( सोमवार ) ते दुपारी ३.०० ) 
दुपारी २.०० 

पर्यंत 


टीप : - ( १ ) रविवार, दिनांक २२ डिसेंबर २०१९ रोजी नामनिर्देशनपत्र स्विकारण्यात येणार नाहीत . 


नागपूर : 


दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १६, २०१९ / अग्रहायण २५ , शके १९ ४१ 


३ 


सूची 


आवश्यक 


नामनिर्देशनपत्रे 
सादर करण्याचे 

ठिकाण 


उमेदवारी 
मागे घेण्याचा 
अंतिम दिनांक 


मतमोजणी व 
निकाल जाहीर 


नामनिर्देशन 
पत्रांची छाननी 

वेळ 
व ठिकाण 


असल्यास 


दिनांक , 


वैधरित्या 
नामनिर्देशित 
झालेल्या 
उमेदवारांची 
यादी प्रसिद्ध 
करण्याचा 
दिनांक 


निवडणूक 
लढविणा- या 
उमेदवारांना 
चिन्ह नेमून 

देण्याचा 
दिनांक 


अंतिमरित्या 
निवडणूक 
लढविणा- या 
उमेदवारांची 
यादी प्रसिद्ध 


मतदानाचा 
दिनांक व वेळ 


करण्याचा 
दिनांक 


करण्याचा 
दिनांक 


(९ ) 


( १० ) 


( ११ ) 


( १२ ) 


(१३) 


( १४ ) 


( १५ ) 


( १६ ) 


२७-१२-२०१९ 
( शुक्रवार ) 


झोन क्र . २ 

२४-१२-२०१९ 
धरमपेठ झोनल (मंगळवार ) 

कार्यालय ( सकाळी 
हर्णे महिला समाज ११.०० 

वाजल्यापासून ) 
गोकुलपेठ बाजार रकाना क्र . (९ ) 
जवळ , गोकुलपेठ , मध्ये दर्शविलेल्या 
नागपूर 

ठिकाणी 


२४-१२-२०१९ 
(मंगळवार ) 
छाननी पूर्ण 
झाल्यानंतर 

लगेच 


२६-१२-२०१९ २७-१२-२०१९ 

( गुरुवार ) ( शुक्रवार ) 
( दुपारी ३.०० ( सकाळी ११.०० 

पर्यंत ) वाजल्यापासून ) 


० ९ - ०१-२०२० १०-०१-२०२० 

( गुरुवार ) ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ७.३० ते ( सकाळी १०.०० 
संध्याकाळी 

पासून ) 
५.३० पर्यंत ) 


भवन मागे, 


अभिजीत बांगर , 


आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


